कोविड-१९ च्या तपासणीसाठी सामान्य 
रुग्णालय, उदगीर जि. लातूर येथे 
आर.टी.पी.सी.आर. प्रयोगशाळा स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः करोना-२०२१/प्र.क्र.१४६/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ३ जून , २०२१ 


वाचा :- जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र क्रमांक. २०२१/आपत्ती व्यवस्थापन/कावि-१२८१९-२१ 
दिनांक ३१.०५.२०२१ 


प्रस्तावना :- 
सद्य:स्थितीमध्ये लातूर जिल्हात कोविड-१९ या आजाराची मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून, 


aerate झोनमधीळ /कॉन्टँक्ट ch मधीळ नागरिकांचे आय.सी.एम.आर. च्या मार्गदर्शक 


सूचनानुसार आय.एल.आय./सारी लक्षणे असल्यास कोविड-१९ ची तपासणी (आर.टी.-पी.सी.आर.,) 


करणे अनिवार्य आहे. लातूर जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत विलासराव देशमुख शासकीय वैज्ञानिक संस्था या 


एकाच ठिकाणी तपासणी करण्यात येते. उदगीर शहर हे लातूर पासून ८० कि.मी. अंतरावर व कर्नाटक 


राज्याच्या सीमेवर आहे. उदगीर मधील घेतलेले स्वँब नमूने लातूर येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात 


येत आहेत, परंतु सद्दस्थितीत तपासणी होऊन अहवाल प्राप्त होण्यासाठी वेळ लागत आहे. या 


पार्श्वभूमीवर सामान्य रुग्णालय, उदगीर येथे RT-PCR प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी, 


जिल्हाधिकारी तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी, लातूर यांनी उपरोक्त पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला 


आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय 


घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

कोविड-१९ विषाणु आजाराचे रोग निदान करण्यासाठी RT-PCR प्रयोगशाळा,सामान्य 
रुग्णालय, उदगीर येथे कार्यान्वित करण्यास व त्यासाठी आवश्‍यक असलेली तांत्रिक व अतांत्रिक पदे 
भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकरीता आयसीएमआरने ठरवून दिलेल्या आवश्‍यक उपकरणांची 


शासन निर्णय क्रमांकः करोना-२०२१/प्र.क्र.१४६/आरोग्य ३अ 


खरेदी करण्यात यावी. यासाठी कोविड-१९ उपाययोजना करणेकरीता मंजूर असलेल्या राष्ट्रीय अपत्ती 
निवारण निधी / जिल्हा नियोजन समितीमधील उपलब्ध निधी मधून खर्च करण्यात यावा. उपकरणे, 
यंत्रसामुग्री, कन्झ्युमेबळ व इतर आव्यक साहित्य साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालीलप्रमाणे 
मान्यता देण्यात येत आहे-:- 


१. सामान्य रुग्णालय, उदगीर येथे RT-PCR प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती 
निवारण निधी/जिल्हा नियोजन समितीमधून अंदाजे रु.२०,००,०००/- (रुपये वीस लक्ष) 
एवढा निधी उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. कोविड-१९ RT-PCR प्रयोगशाळेकरीता लागणारी यंत्र सामुग्री a दहा हजार 
चाचण्याकरीता SMTA कंन्झ्युमेबल्स साठी अंदाजे रु.९९,३३,८५१ /- (रुपये 
नव्याण्णव लक्ष तेहत्तीस हजार seal एकावन्न फक्त) एवढा निधी राष्ट्रीय आपत्ती 
निवारण निधी/ जिल्हा नियोजन समिती मधून उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

३. RT-PCR प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्याकरीता आवश्यक ते तांत्रिक व अतांत्रिक 
मनुष्यबळ, यावरील खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत निधीमधून करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१७५६०७६३१७ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sa nj eev Digitally signed by 


Sanjeev 


H a ri S h C h aNn_Harishchandra Dhuri 
Date: 2021.06.03 


dra Dhu ri धुरी! _-17:59:20 +05'30' 
(सं.&.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः करोना-२०२१/प्र.क्र.१४६/आरोग्य ३अ 


४. संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे 


५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 


. जिल्हाधिकारी, लातूर 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, लातूर 
८. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


